सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . १६ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


औ . भाग १-१६ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ३७ ९ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 

३ ९ ८ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 


J 


१ 

जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

वाचा : - १ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , माजलगाव यांचे पत्र 
क्र . पंसमा / पं / कावि / २०२२ जा . क्र . १४१३ दिनांक २०/०६/२०२२ . 

२ ) तहसिलदार माजलगांव यांचे पत्र क्र . मशाका / जमा -२ / कावि -३५६ 
दि . ०१/०७/२०२२ . 

३ ) उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे पत्र क्र . २०२२ / उपवि / मा . / 
पुनर्वसन / कावि -३४५ , ३५५ दिनांक १२/०७/२०२२ . 

४ ) उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे पत्र क्र . २०२३ / उपवि / पुनर्वसन / 
कावि- दि . ०८/०३/२०२३ . 


अंतीम अधिसुचननेतील गावाचे नाव 
मुळ गावाचे नाव 

देवखेडा 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


पुनर्वसित गाव 

गायमुख नागझरी 


३७ ९ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे - २० , 


दुरुस्त करावयाचे गावाचे नाव 

मुळ गावाचे नाव 

गाव पुनर्वसीत गाव 


ते 


५ ) या कार्यालयाची बीड जिल्ह्यातील वाड्या / तांडे / वस्त्यास महसूली 
गावात रुपांतरणाची अंतीम अधिसुचना क्र . २००८ / मशाका / जमा -१ / कावि / ६३ 
दि . २८/०२/२०११ . 

विषय : - बीड जिल्ह्यातील वाड्या / तांडे / वस्त्यास महसुली गावात 
रुपांतरणाची अंतीम अधिसुचनेतील माजलगांव तालुक्यातील गावाच्या नावाची 
दुरुस्ती बाबत . 

क्र . २०२२ / मशाका / जमा -१ / कावि -३४६ ९ ४ , ३४७७७ , ३७४७० , दि . 
२७ / ०३ / २०२३.- संदर्भ क्र . ५ मधील अधिसुचनेमध्ये माजलगांव तालुक्यातील 
देवखेडा या गावातून गायमुख नागझरी हे नवीन गाव करण्यात आले आहे . 
संदर्भ क्र . २ , ३ व ४ नुसार मौ . नागझरी ( गायमुख ) गाव करणेबाबतच्या 
अहवालावरुन गायमुख नागझरी ऐवजी नागझरी ( गायमुख ) गाव पुनर्वसित 
गाव अशी दुरुस्ती करण्यात येते . 


पुनर्वसित गाव 

नागझरी ( गायमुख ) 

" गाव पुनर्वसीत गाव ” 


T 


दिपा मुधोळ मुंडे , 
जिल्हाधिकारी बीड 


३८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


२ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम ११ ( १ ) खालील सुधारित 
अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मौ . वाघी ता . जिंतूर जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्रं . १ 
करिता साठी भुसंपादन . 


क्र . २०२३ / भुसं . / सिआर -२१ / २०१०.- ज्याअर्थी , भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे या द्वारे घोषीत करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करतो की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 

· 


आणि ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) त्यांचा नियम -१० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुंसपादन अधिकारी , सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


पाझर तलाव क्र . १ साठी भुसंपादन 

गाव : - वाघी , तालूका जिंतूर जि . परभणी 

भुमापन किंवा गट क्रमांक 


१६० 


- 


अंदाजित क्षेत्र हेक्टर 
( आर मध्ये 

४ हे . ६१ आर 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - मौ . वाघी , ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ साठी 
भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . वाघी , ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ करिता 
सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - शेती पिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ चैत्र / वैशाख ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

: 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेल्या ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 
- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : १३/०४/२०२३ 

ठिकाण : सेलू 


अरुणा संगेवार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


३८१ 


३ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम ११ ( १ ) खालील सुधारित 
अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 


मौ . पिपळगांव काजळे ता . जिंतूर जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर 
तलाव क्रं . २ करिता साठी भुसंपादन . 


क्र . २०२३ / भुसं . / सिआर -४ / २०१६.- ( मौजे पिंपळगाव काजळे , 
ता . जिंतूर , जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र . २ करिता 
साठी भुसंपादन ( मौजे पिंपळगाव काजळे , ता . जिंतूर , जि . परभणी 
येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र . २ मौजे भोसी ची शिव ( पिंपळगाव 
काजळे ) मोजणी करुन संयुक्त मोजणी अहवाल उपअधिक्षक भुमिअभिलेख 
जिंतुर यांचा मोजणी अहवाल एस . आर . क्र . २४/२०१६ दिनांक १३ / ०६ / 
२०१६ रोजी सादर केला आहे . तसेच मा . उच्च न्यायालय खंडपिठ 
औरंगाबाद यांची रिट याचीका क्र . ५५३/२०१७ मा . न्यायालयात चालू 
आहे . त्यानुसार कलम -११ ( १ ) प्रसिध्दी करणे बाबत ) . 


ज्याअर्थी , भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) 
च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे या द्वारे घोषीत करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 


३८२ 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 


आणि ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करतो की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही , किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ 
( यात ज्यांचा उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) त्यांचा नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : - मौ . पिपळगांव काजळे , ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . २ 
साठी भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुंसपादन अधिकारी , सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 
गाव : - मौ . पिपळगांव काजळे , तालुका 

भुमापन किंवा गट क्रमांक 


३६६ 

३७१ 

३६६ 

३७२ 

३७३ 

एकूण 


जिंतूर जि . परभणी 


अंदाजित क्षेत्र हेक्टर 
( आर मध्ये 

० हे . २४ आर 


हे . ८० आर 

० हे . ० ९ आर 

० हे . ०५ आर 

० हे . ०१ आर 

१ हे . १ ९ आर 


O 


भाग १ -पुरवणी 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . पिपळगांव काजळे , ता . जिंतूर पाझर तलाव 
क्रं . २ करिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ 

समाजाला मिळणारे लाभ : - शेती पिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेल्या ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : १३/०४/२०२३ 

ठिकाण : सेलू 


अरुणा संगेवार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ चैत्र / वैशाख ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६४८६/२२ , दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३३० / २०२२. - श्री . एस . डी . पाटील , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
नुसार , अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून दिनांक १२ नोव्हेंबर , २०२२ 
रोजी होणा - या लोकन्यायालयास हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १२ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील हे ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . एस . डी . पाटील हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 


व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद दिनांक : - ० ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३३० / २२ , दिनांक 
० ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 

२. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६५४०/२२ , दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३८० / २०२२. श्री . एस . डी . पाटील , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची संदर्भिय आदेश क्र . ०१ अन्वये दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२२ 
या ( ०१ ) एक दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा अर्जदाराच्या 
विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - ११ नोव्हेंबर , 
२०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३८३ 


६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६५३ ९ / २२ , दिनांक १० नोव्हेंबर , 
२०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३८१ / २०२२ - श्री . एस . डी . पाटील , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० नुसार , अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक १२ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज 
संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील हे ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . एस . डी . पाटील हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 


व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - ११ नोव्हेंबर , 
२०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र . २२०१ / २२ , दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात . 

- 


आदेश 

जा.क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३८२/२०२२ . - श्रीमती . एन . एस . सराफ , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा 
यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५० , नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२२ या एक दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


३८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . एन . एस . सराफ , या दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा म्हणून 
काम पाहतील . 


जर श्रीमती . एन . एस . सराफ , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
लोहारा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . एस . कळसकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद , दिनांक : - ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ४७ / २२ , दिनांक 
०६ फेब्रुवारी , २०२२ . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ९९ ६ / २२ , दिनांक 
०८ फेब्रुवारी , २०२२ . 


३. श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १६२६/२२ , दिनांक ०४ मार्च , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७०८४ / २०२२. - श्री . एन . एन . चिंतामणी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उस्मानाबाद 
यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक 
० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा ( रजेमागील 
दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ०५ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली होती . 


भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या निधनामुळे राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर 
झाल्यामुळे संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये उस्मानाबाद मुख्यालयातील 
तसेच जिल्हयातील सर्व तालुका न्यायालय व त्यांचे कार्यालयाकरिता दिनांक 
०७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली होती . 


भाग १ -पुरवणी 


( दोन ) 

त्यामुळे श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या संदर्भीय आदेश 
क्र . ०२ अन्वये दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा ( रजेमागील 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
यापैकी दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीची ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित 
रजा अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यात येवुन , 
अर्जित रजेच्या खाती जमा करण्यात येते . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - ०१ नोव्हेंबर , २०२२ . 


राजेश एस . गुप्ता 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . बी . यु . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५२४ ९ / २२ , दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ५५०६ / २०२२ - श्री . बी . यू . चौधरी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०२२ ते 
दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० नुसार , 
दिनांक ०२ सप्टेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०६ सप्टेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . यु . चौधरी , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . बी . यु . चौधरी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


( दोन ) 

श्री . बी . यु . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - ०२ सप्टेंबर , 
२०२२ . 


के . आर . पेठकर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ चैत्र / वैशाख ३०-६ , शके १ ९ ४५ 
: 


१० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : 

१. श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , सह दिवाणी 
न्यायधीश , कनिष्ठ स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३५७४/२२ , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२२ अन्वये सादर केलेला अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा.क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) /५५०७/२०२२.- श्रीमती . पी . एस.जी. चाळकर , 
सह दिवाणी न्यायधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग तुळजापूर 
यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०२२ ते दिनांक ०८ सप्टेंबर , २०२२ या ( ०६ ) 
सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ० ९ सप्टेंबर , २०२२ ते दिनांक 
११ सप्टेंबर , २०२२ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक ०२ 
सप्टेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , या सदरील रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
वर्ग , तुळजापूर म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्या रजेच्या / सुट्टीच्या 
व 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री के . एस . कुलकर्णी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - २ सप्टेंबर , २०२२ . 


( के . आर . पेठकर ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ५४८४/२२ , 
दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०२२ . 


२. श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५२५५/२२ , दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ५५६२ / २०२२ श्री . एस . डी . कामत , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
व . 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०२२ ते दिनांक 
०८ सप्टेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक 
० ९ व ११ सप्टेंबर , २०२२ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१२ सप्टेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


३८५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . कामत हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांचे म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . एस . डी . कामत , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांकः- ०५ सप्टेंबर , २०२२ . 


के . आर . पेठकर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्रमांक ५२४७/२२ , 
दिनांक २० ऑगस्ट , २०२२ 

२. श्री . एम . एम . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुळजापूर 
यांचे पत्र जा . क्र . ३६३२/२२ , दिनांक २ ९ ऑगस्ट , २०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत- विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ५५६३ / २०२२ - श्री . एम . एम . निकम , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांची दिनांक १ ९ ऑगस्ट , २०२२ ते दिनांक २८ ऑगस्ट , २०२२ या ( १० ) 
दहा दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . निकम दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम पाहत 
आहेत . 


जर श्री . एम . एम . निकम हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

( दोन ) 

श्री . एम . एम . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
दिनांक २० ऑगस्ट , २०२२ दिनांक २२ ऑगस्ट , २०२२ ते दिनांक 
२८ ऑगस्ट , २०२२ रोजीपर्यतचा कार्यभार हा श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
तुळजापूर व दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ दिनांक २१ ऑगस्ट , २०२२ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . के . एस . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - ०५ सप्टेंबर , २०२२ . 


३८६ 


F 


के . आर . पेठकर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती . एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५१३४/२२ , दिनांक २६ ऑगस्ट , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ५४८४ / २०२२. श्रीमती . एस . एस . माने , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०२ सप्टेंबर , २०२२ ते दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०२२ 
या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एस . एस . माने या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 


जर श्रीमती . एस . एस . माने या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


श्रीमती . एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . डी . कामत , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - ०१ सप्टेंबर , २०२२ . 


( के . आर . पेठकर ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ -पुरवणी 


१४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६ ९ ४० / २०२२ , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६६५३ / २०२२ , 
दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०२२ . 

३. श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ६४८८/२२ , दिनांक ०८ नोंव्हेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३२८ / २०२२ श्री . एस . डी . कामत , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०२२ ते 
३० ऑक्टोबर , २०२२ या ( ० ९ ) नऊ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . कामत हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहत आहेत . 

जर श्री . एस . डी . कामत हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . एस . डी . कामत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील वाढीव 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय 
आदेश क्र . १ अन्वये मुख्यालयातील उपस्थित न्यायीक अधिकारी यांनी 
पाहिला . 

उस्मानाबाद दिनांक : - ० ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती . ए . सी . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ५५१०/२२ , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३ ९ ४ / २०२२ : - श्रीमती ए . सी . जोशी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची दिनांक ० ९ नोव्हेंबर , २०२२ आणि दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२२ या 
( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब 
म्हणून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ चैत्र / वैशाख ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

: 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . ए . सी . जोशी या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब म्हणून काम 
पाहत आहेत . 


जर श्रीमती . ए . सी . जोशी , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
कळंब म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

व 

श्रीमती . ए . सी . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . ए . शेख , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद . दिनांकः- ११ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७३८१ / २०२२ , 
दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२२ . 


२. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६६२८/२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

व 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७५३६ / २०२२- श्री . एस . डी . पाटील , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम -५० नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील हे ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहत आहेत . 

जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या सदरील वाढीव अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . डी . कामत , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - १७ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३८७ 


१७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - ४ उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ७५३ ९ / २२ , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७५६४ / २०२२ . श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा 
न्यायाधीश ४ उस्मानाबाद यांची दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक ०३ 
डिसेंबर , २०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० नुसार ( दिनांक ०४ 
डिसेंबर , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

ते 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . पी . अग्रवाल हे जिल्हा 
न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . जी . पी . अग्रवाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - १८ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ७५२६/२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७५६३/२०२२ . श्री . व्ही . जी . मोहिते , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक २२ नोंव्हेंबर २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


३८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . मोहिते हे जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . व्ही . जी . मोहिते हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . के . ए . बागी , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १८ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ३७८ ९ / २२ , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७५८ ९ / २०२२ - श्रीमती एम . एस . भदाणे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ 
आणि दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेपुढील दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . एम . एस . भदाणे , या मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती . एम . एस . भदाणे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 


श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , १ ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ -पुरवणी 


२० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७५६४ / २२ , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ . 


२. श्री . के . ए . बागी , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . 

क्र . ७६ ९ ७ / २२ , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७७३ ९ / २०२२ . - श्री . के . ए . बागी , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२२ ते 
दिनांक ० ९ डिसेंबर , २०२२ या ( १२ ) बारा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक २६ व २७ नोव्हेंबर , २०२२ व रजेपुढील दिनांक १० व ११ डिसेंबर २०२२ या 
चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . ए . बागी हे जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . के . ए . बागी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . के . ए . बागी , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०२२ ते २८ नोव्हेंबर २०२२ आणि दिनांक 
०४ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ११ डिसेंबर , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२२ रोजीचा कार्यभार 
हा श्री . आर . एस . गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश १ , उस्मानाबाद ठेवण्यात 
येतो . 


उस्मानाबाद . दिनांक : - २४ नोव्हेंबर , २०२२ . 


( श्रीमती ए . एस . शेंडे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : 

१. श्रीमती जे . एस . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वाशी यांचे पत्र जा . क्र . ३२३३ / २२ , दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७७५७/२०२२ : - श्रीमती . जे . एस . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , वाशी यांची 
दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची वैद्यकिय कारणांवरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ६१ , नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . जे . एस . गायकवाड , या दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , वाशी म्हणून काम 
पाहत आहेत . 

जर श्रीमती . जे . एस . गायकवाड , या सदरील रजेवर गेले नसत्या 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
वाशी म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती . जे . एस . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , वाशी यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एच . एम . मोमीन , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , वाशी यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २४ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . १७५१/२२ , दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७७५८ / २०२२ . श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक 
३० नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
२६ व २७ नोव्हेंबर , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) आणि 
रजेपुढील दिनांक १ ९ ऑगस्ट , २०२२ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . माने हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ , भूम म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . व्ही . एस . माने हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . एस . माने तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एस . आर . उगले , जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 


उस्मानाबाद . दिनांक : - २४ नोव्हेंबर , 


२०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३८ ९ 


२३ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६ ९ ३ ९ / २०२२ , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


२. श्रीमती एस . आर . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . ८००१/२२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत - विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७८६७ / २०२२ - श्रीमती एस . आर . पाटील , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ भूम यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२२ ते 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०८ ) आठ दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरुन 
परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम 
६१ , नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एस . आर . पाटील या तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम म्हणून काम पाहत आहेत . 

जर श्रीमती . एस . आर . पाटील या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 

श्रीमती . एस . आर . पाटील या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम 
यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
३१ ऑक्टोबर , २०२२ ते दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०२२ पर्यतचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २ ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


राजेश एस . गुप्ता 

प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२४ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . एस . आर . उगले , जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांचे पत्र जा . 
क्र . ८००२/२२ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये सादर केलेला विहित 
नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 


( सोबत - विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७८६८ / २०२२ : - श्री . एस . आर . उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक 
२३ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरुन परावर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ६१ 
नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


३ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . आर . उगले हे जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , भूम म्हणून काम पाहत आहेत . 


जर श्री . एस . आर . उगले हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश १ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एस . आर . उगले जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांच्या 
सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - २ ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


राजेश एस . गुप्ता 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती व्ही . एस . यादव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १८१७/२२ , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , 
२०२२ 
अन्वये सादर झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ७८६ ९ / २०२२- श्रीमती व्ही . एस . यादव , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२२ 
या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


· 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . यादव हे सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . व्ही . एस . यादव , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . एस . यादव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - २ ९ नोव्हेंबर , २०२२ . 


राजेश एस . गुप्ता 

प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ -पुरवणी 


२६ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती . एम . व्ही . निंबाळकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ४८७०/२२ , दिनांक 
२५ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई- मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा.क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७७८ ९ / २०२२ : - श्रीमती . एम . व्ही . निंबाळकर , 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २६ व २७ नोव्हेंबर , २०२२ या 
दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २५ 
नोव्हेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१ डिसेंबर , 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . व्ही . निंबाळकर या ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती , एम . व्ही . निंबाळकर या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , परंडा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एम . व्ही . निंबाळकर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . जी . महादेवकोळी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - २५ नोव्हेंबर , २०२२ . 


राजेश एस . गुप्ता 

प्र प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . पी . एस . ठाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ४७२८/२२ , दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ ४६ / २०२२- श्री . पी . एस . ठाकरे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , परंडा 
यांची दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ० ९ डिसेंबर , २०२२ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०४ डिसेंबर , २०२२ व रजेपुढील दि . 
१० व ११ डिसेंबर , २०२२ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . एस . ठाकरे , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा म्हणून काम 
पाहतील . 


जर श्री . पी . एस . ठाकरे , सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . पी . एस . ठाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . जी . महादेवकोळी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . ०२ डिसेंबर , २०२२ 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती ए . सी . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ५८१२/२२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ ४७ / २०२२ : - श्रीमती ए . सी . जोशी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ० ९ डिसेंबर , २०२२ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०४ डिसेंबर , २०२२ व रजेपुढील 
दि . १० व ११ डिसेंबर २०२२ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . ए . सी . जोशी या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब म्हणून काम 
पाहतील . 


जर श्रीमती . ए . सी . जोशी , सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती . ए . सी . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०४ डिसेंबर , २०२२ रोजीचा कार्यभार 
हा श्री . एम . ए . शेख , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे आणि दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ 
ते दिनांक ११ डिसेंबर , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . आर . पी . बाठे , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद , ०२ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३ ९ १ 


२ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती , एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६८५ ९ / २२ , दिनांक ०१ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ ४८ / २०२२- श्रीमती , एस . एस . माने , 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २ ९ व ३० नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० 
नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एस . एस . माने या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहत आहेत . 

जर श्रीमती , एस . एस . माने या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 

श्रीमती , एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . डी . पाटील , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - ०२ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . HKW / ( Admn ) / 
11037/22 , दिनांक 02 डिसेंबर , 2022 . 

२. श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६८ ९ ० / २२ , दिनांक ०२ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ ०२ / २०२२- श्री . व्ही . आर . दासरी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ० ९ डिसेंबर 
२०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०४ डिसेंबर , 
२०२२ व रजेपुढील दि . १० व ११ डिसेंबर , २०२२ या तीन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०३ डिसेंबर , 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

२०२२ 


३ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांचा न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद दिनांक : - ०३ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती.ए.एस . शेंडे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . डी . बी . साठे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६ ९ ४६ / २२ , दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ २७ / २०२२.- श्री . डी . बी . साठे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०६ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ० ९ डिसेंबर , 
२०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १० व ११ 
डिसेंबर , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते 
दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . बी . साठे , हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहतील . 


जर श्री . डी . बी . साठे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ -पुरवणी 


( दोन ) 

श्री . डी . बी . साठे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती . एस . व्ही . मोरे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - ५ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती.ए.एस . शेंडे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ७ ९ ८३ / २२ , दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ ३० / २०२२. - श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ ते 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०२२ या ( १३ ) तेरा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० नुसार , ( 
रजेमागील दिनांक ०४ डिसेंबर , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १८ 
डिसेंबर , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . कर्वे हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . पी . एच . कर्वे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . पी . एच . कर्वे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद , यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - ५ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती.ए.एस . शेंडे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ चैत्र / वैशाख ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


३३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०८२/२२ , दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

व 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२७४/२०२२ - श्री . व्ही . आर . दासरी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक १७ डिसेंबर , २०२२ या 
( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १८ डिसेंबर , 
२०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) अपवादात्मक परिस्थितीत 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १६ डिसेंबर , २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १६ डिसेंबर , २०२२ . 

२ 


श्रीमती.ए.एस . शेंडे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः - १. श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७२१०/२२ , दिनांक १६ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२७१ / २०२२. श्री . एस . डी . कामत , 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १७ डिसेंबर , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० 
नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १८ डिसेंबर , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या 


३ ९ ३ 

फायद्यासह ) अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक १६ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . कामत हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . एस . डी . कामत , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १६ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०३२/२२ , दिनांक ०८ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२७२ / २०२२ - श्री . एस . डी . पाटील , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक २३ डिसेंबर , २०२२ , या 
( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेपुढील दि . २४ व २५ डिसेंबर , 
२०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक १८ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२६ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील हे ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ 
व 

वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती . एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - १६ डिसेंबर , 
२०२२ . 


३ ९ ४ 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८१७५/२२ , 
दिनांक १४ डिसेंबर , २०२२ . 


२. श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ४१६६/२२ , दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेला अर्जित रजा रद्द करुन नैमित्तक रजा मंजुर करणेबाबतचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा.क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२७३ / २०२२ : - श्रीमती . एम . एस . भदाणे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक १७ डिसेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा अर्जदाराच्या विनंतीवरुन 
या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते . 


श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ रोजीची मध्यंतरापुर्वीची ( १/२ ) अर्ध्या 
दिवसांची नैमित्तीक रजा मंजूर येते . 


जर श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील नैमित्तीक रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १६ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ -पुरवणी 


३७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . व्ही . एस . यादव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १ ९ २५ / २२ , दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२७५/२०२२ . श्री . व्ही . एस . यादव , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद यांची दिनांक 
१७ डिसेंबर , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक 
१८ डिसेंबर , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) अपवादात्मक 
परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १६ डिसेंबर , 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . यादव , हे सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . व्ही . एस . यादव , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . एस . यादव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा कार्यभार 
हा श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १६ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . एम . एम . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ५०५५/२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला नैमित्तीक रजेचा अर्ज . 


२. श्री . एम . एम . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुळजापूर 
यांचे पत्र जा . क्र . ६०७५/२२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय रजेचा अर्ज . 

( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८०२२ / २०२२ - श्री . एम . एम . निकम , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांची 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , या ( ०१ ) एक दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली 
नैमित्तीक रजा रद्द करण्यात येवुन , दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२२ ते दिनांक 
२७ नोव्हेंबर , २०२२ या ( ०७ ) सात दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरुन परावर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ६१ नुसार , 
मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . निकम हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम पाहत 
आहेत . 


जर श्री . एम . एम . निकम हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . एम . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्रीमती . पी . एस . जी . चाळकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - ८ डिसेंबर , २०२२ . 


प्रमुख 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे 
जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती , एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०७८/२२ , दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८११८ / २०२२- श्रीमती , एस . एस . माने , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक 
१५ डिसेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
पासून 
दिनांक १६ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१६ डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एस . एस . माने या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती . एस . एस . माने या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 

श्रीमती . एस . एस . माने या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १२ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४० 


३ ९ ५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ७०५२/२२ , दिनांक ० ९ डिसेंबर , 
२०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८११ ९ / २०२२ . श्री . एस . डी . कामत , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक १४ डिसेंबर , २०२२ या ( ०१ ) 
एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . कामत हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . एस . डी . कामत , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

व . 

श्री . एस . डी . कामत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांकः- १२ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७५६४ / २०२२ , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२२ . 

२. श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश -४ उस्मानाबाद यांचा 
दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२२ रोजी प्राप्त झालेला वाढीव अर्जित रजेबाबतचा 
ई- मेल संदेश . 

३. श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा . क्र . ८०३६/२२ , दिनांक ०८ डिसेंबर , २०२२ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


३ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

( दोन ) 

श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एस . एम . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद दिनांक : - १४ डिसेंबर , २०२२ . 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८१५१ / २०२२ . श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ उस्मानाबाद यांची दिनांक ०४ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक 
०७ डिसेंबर , २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . पी . अग्रवाल हे जिल्हा 
न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहत आहेत . 

जर श्री . जी . पी . अग्रवाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . जी . पी . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - १३ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : -१ . श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ४० ९ ६ / २२ , दिनांक ०८ डिसेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 

जा.क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८१७५ / २०२२- श्रीमती . एम . एस . भदाणे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ ते 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( दिनांक १८ 
डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यशाळा असल्यास कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याच्या 
अटीवर ) मंजूर करण्यात येवुन , सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एम . एस . भदाणे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 


जर श्रीमती . एम . एस . भदाणे या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ -पुरवणी 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७७३ ९ / २०२२ , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२२ . 


२. श्री . के . ए . बागे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . 
८१ ९ २ / २२ , दिनांक १४ डिसेंबर , २०२२ अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील 
वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२३६ / २०२२. श्री . के . ए . बागे , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १० डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक 
१३ डिसेंबर , २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . ए . बागे - पाटील हे जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहत आहेत . 


जर श्री . के . ए . बागे - पाटील हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . के . ए . बागे - पाटील हे जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . आर . एस . गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांनी 
पाहिला . 

उस्मानाबाद दिनांक : - १५ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


४४ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ चैत्र / वैशाख ३०-६ , शके १ ९ ४५ 

: 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ७ ९ २७ / २०२२ , 
दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२२ . 

२. श्री . डी . बी . साठे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ७३७४/२२ , दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८५३७/२०२२ . - श्री . डी . बी . साठे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १० डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक २३ डिसेंबर , 
२०२२ या ( १४ ) चौथा दिवसांची वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २४ व २५ 
डिसेंबर , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . बी . साठे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहत आहेत . 


जर श्री . डी . बी . साठे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . डी . बी . साठे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील वाढीव अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एस . व्ही . 
मोरे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - २७ डिसेंबर , २०२२ . 


व्ही . जी . मोहिते 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . के . ए . बागे - पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ८३१६/२२ , दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
प्रमुख 
करितात 


आदेश 

. 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८३८७ / २०२२ - श्री . के . ए . बागे - पाटील 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २१ डिसेंबर , २०२२ ते 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक २४ व २५ डिसेंबर , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 


३ ९ ७ 

मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २० डिसेंबर , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . ए . बागे - पाटील हे जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . के . ए . बागे - पाटील हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . के . ए . बागे - पाटील हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २१ डिसेंबर , २०२२ ते २३ डिसेंबर , 
२०२२ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे आणि दिनांक २४ आणि २५ डिसेंबर , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . आर . एस . गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश - १ उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - २० डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८२७२/२२ , दिनांक 
१६ डिसेंबर , २०२२ . 


२.श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७३१६ / २२ , दिनांक २१ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८४२७/२०२२ - श्री . एस . डी . पाटील , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ 
ते दिनांक २३ डिसेंबर , २०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची मंजूर करण्यात 
आलेली अर्जित रजा यापैकी दिनांक २१ डिसेंबर , २०२२ ते २३ डिसेंबर , 
२०२२ रोजीची ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा अर्जदाराच्या विनंती 
अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते . 

उस्मानाबाद . दिनांक : - २२ डिसेंबर , २०२२ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ : चैत्र / वैशाख , ३०-६ , शके १ ९ ४५ 


४७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १. श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०८१/२२ , दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 


आदेश 

जा . क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८४२८/२०२२ - श्री . व्ही . आर . दासरी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ डिसेंबर , २०२२ ते २ ९ 
डिसेंबर , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३० डिसेंबर , २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


जर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एस . एस . माने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद . दिनांक : - २२ डिसेंबर , 
२०२२ . 


श्रीमती . ए . एस . शेंडे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


